जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वाटपाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: डीएपी-१०२०/प्र.क्र.9६/का.१४८१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १७ जून, २०२०. 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र .जिवायो-१००७/प्र.क्र.३९/का.१४४४, दि .१६.०२.२००८, 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र .डीएपी-१०१४/प्र.क्र.१९८/का.१४८१, दि .२७.०८.२०१४, 
३) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.डीएपी-१०१९/प्र.क्र.६६/का.१४८१,दि. ०९.०१.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : डीएपी-१०१४/प्र.क्र.१९८/का.१४८१, दि. २७.०८.२०१४ च्या 
“परिशिष्ट-क” मधील परिच्छेद-२, बाब क्र.२ “तात्काळ मदत पुरविण्यासाठी बोट भाड्याने घेणे” या ऐवजी 
“तात्काळ मदत पुरविण्यासाठी बोट भाडयाने घेणे तसेच यांत्रिकी फायबर बोटी खरेदी करणे” असे वाचावे. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हे शासन शुध्दीपत्रक उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००६१७१५५२०४०५१६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शा 
Vi ES | N G DN री ह GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, : PLANNING 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah: 


5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d7d4b6a8b 
FATTES | N G VASAVE ba99c51d275801 bcdf1b, cn=VIESING FATTESING VASAVE 
5 


Date: 2020.06.17 16:05:27 +05'30 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

- 9) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

2) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 

४) सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा.विरोधी पक्षनेते (विधान सभा/विधान परिषद), 
) 
) 
) 
) 


Cc 


६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
७) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, 
८) सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ,मुंबई, 
९) सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ ,औरंगाबाद, 
१०) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ ,नागपूर, 
१) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१३) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद, 
१५) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१७) सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
१८) सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
१९) निवड नस्ती (का.१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


